सार्वजनिक बांधकाम विभाग (खुद्द), 
मंत्रालय यांची सुधारित व अद्ययावत 
नागरिकांची सनद प्रसिध्द करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ६ नोव्हेंबर, २०१९. 


वाचा :- शासन परिपत्रक » सामान्य प्रशासन विभाग Hp. ANTS १५१ ६/प्र.क्र.६६/१८-अ वि 
दि.२८.१२.२०१६. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन व शासकीय कर्तव्ये पार 
पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, 2004 Hele HOA ८ (१(२) मधील 
तरतूदीनुसार प्रत्येक विभाग किंवा कार्यालय यांनी नागरिकांची सनद प्रसिध्द करण्याची तरतूद 
करण्यात आली आहे. त्यास अनुसरुन, सार्वजनिक बांधकाम विभागाची नागरिकांची सनद 
प्रथमत: सन २००५ मध्ये प्रसिध्द करण्यात आली आहे. 
शासन निर्णय :- 
सामान्य प्रशासन विभागाने यापूर्वी वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार, काळानुरुप झालेल्या 
सुधारणा तसेच बदल विचारात घेऊन, सार्वजनिक बांधकाम विभाग (खुद्द) ची सुधारित व 
अद्ययावत नागरिकांची सनद यासोबत प्रसिध्द करण्यात येत आहे. तसेच सदरहू सुधारित 
नागरिकांची सनद सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या www.mahapwd.com व झासनाच्या 
www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन देण्यात आली आहे. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेताक २०१९११०६१६४११०२११८ 
असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Sampat Dasharath >: 
Suryavanshi 


( सं.द.सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रत, 
१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
२. मा. मंत्री (सा.बां.) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 


Page 1 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 


३. मा.मंत्री, सा.बां. (सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२, 

४. मा.राज्यमंत्री (सा.बां) (सार्वजनिक उपक्रम वगळून) यांचे खाजगी सचिव, सार्वजनिक 
बांधकाम विभाग,मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

५. मा.राज्यमंत्री,सा.बां.(सार्वजनिक उपक्रम) यांचे खाजगी सचिव, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२, 

६. अपर मुख्य सचिव (सा.बां) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, 

७. सचिव (रस्ते) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०२२, 

८. सचिव (बांधकामे) यांचे स्वीय सहायक, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई ४०० ०३२, 

९. सर्व सह सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/कार्यासन अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्राळय, मुंबई ४०० ०३२, 


प्रत, 


प्रशासन-३ कार्यासन संग्रहार्थ. 


Page 2 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 


महाराष्ट्र शासन 


नागरिकांची सनद-२०१९ 


सावंजनिक बांधकाम विभाग, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 


Page 3 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 


अनुक्रमणिका 


तपशील 


प्रस्तावना 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नागरिकांकडून अपेक्षा 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाची रचना (परिशिष्ट अ) 


oC] wy] AD] -5 


कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक (परिशिष्ट ड) 


शासकीय विश्रामगृह 


अंदाजपत्रकीय तरतूद 


व्हिजन डाक्युमेंट २०३० अंतर्गत विभागाची माहिती 


शासकीय सेवा-सुविधा देण्यासाठी शहापथपत्राऐवजी स्वयंघोषणापत्र 
व कागदपत्रांच्या साक्षांकीत प्रतीऐवजी कागदपत्रांच्या 
स्वयंसाक्षांकीत प्रती स्वीकारण्याबाबत. 


गाऱ्हाण्यांचे निराकरण, सनदेचा आढावा व जनसामान्यांकडून 
सूचना 


नागरीकांच्या सनदेचा तसेच जनसामान्यांकडून प्राप्त सूचनांचा 
आढावा/सिंहावलोकन 


परिशिष्ट-अ- सार्वजनिक बांधकाम विभाग,मंत्राळय (खुद्द) रचना 


परिशिष्ट-ब - सार्वजनिक बांधकाम विभागात (खुद्द) हाताळण्यात 
येणारे विषय तसेच जन माहिती अधिकारी, अपिलीय प्राधिकारी 
आणि सहाय्यक जन माहिती अधिकारी यांची माहिती 


१३ 


परिशिष्ट-क - वृक्ष तक्ता (क्षेत्रीय संघटना) 


१४ 


परिशिष्ट-इ- विभागाप्रमुख व क्षेत्रिय प्रादेशिक विभाग प्रमुख 
यांचे दूरध्वनी क्रमांक 


Page 4 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 


१. प्रस्तावना. 


महाराष्ट्र शासनाचा सार्वजनिक बांधकाम विभाग हा सुमारे १५० वर्षाहून जास्त अशी 


गौरवशाली परंपरा असलेला महत्वाचा विभाग आहे. हा विभाग नागरिकांना या खात्याशी 


संबधित असणाऱ्या सेवा कर्तव्यभावनेने व कार्यतत्परतेने पुरविण्यास बांधील राहील. ही 


बांधिलकी सार्वजनिक बांधकाम विभाग या सनवदेद्वारे जाहीर करीत आहे. 


१) शासकीय इमारतींची (कार्यालयीन तसेच निवासी) नवीन बांधकामे उत्तम गुणवत्तेची, 


टिकाऊ, सुरक्षित, अत्यावइयक सुविधायुक्त, सौंदर्यपूर्ण व सभोवताळचा परिसर 


सुशोभित करणारी अश्ली हरीत इमारती करणे. तसेच आग, भूकंप इत्यादीबाबत क्रेंद्र 


शासनाच्या आपत्ती व्यवस्थापन अधिनियम २००५ प्रमाणे सुरक्षा उपाययोजना 


करण्यात येतील. 


२) रस्ते विकास योजनेतील रस्त्यांची नवीन बांधकामे, सुधारणा, तसेच त्यावरील मोठे 


पूल, मो-या यांची बांधकामे, भारतीय रस्ते व महासभेच्या निर्देशाप्रमाणे उत्तम 


दर्जाची व सुरक्षित करेल. 


३) आपत्ती निवारण कायद्यानुसार जिल्हाधिकारी यांच्याशी समन्वयाने आपत्कालीन 


व्यवस्थेसाठी तत्परतेने आवरयक उपाययोजना करेल... 


४) विभागांतर्गत सर्व कार्यालयात प्रतिसाद वेळापत्रक दर्शनी भागावर प्रदर्शित करेल. 


५) माहिती अधिकार अधिनियम तसेच लोकसेवा हक्क अधिनियमातील तरतूदींतर्गत 


दिलेल्या वेळापत्रकानुसार शासकीय कामकाज करण्यास आम्ही बांधील आहोत. 


७ ई- गव्हर्नन्सची प्रभावी अंमलबजावणी करेल. 


८) विभागाची आवश्‍यक व अद्ययावत विविध माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
WWw.mahapwd.com या संकेतस्थळावर (वेबसाईटवर) उपलब्ध करेल व 
अद्ययावत ठेवेल. 


Page 5 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 


२. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या नागरिकांकडून अपेक्षा :- 


° नागरिकांकडून आवश्‍यक असलेली माहिती व कागदपत्रे परिपूर्णरीत्या 
मिळावी. 

° नागरिकांचा प्रतिसाद विकासाला मदत करणारा असावा. 

° नागरिकांनी मागितलेली माहिती सुस्पष्ट शब्दात मांडण्यात यावी. 

. सार्वजनिक मालमत्तेची व्यवस्था व संरक्षण करण्यास सहकार्य करावे. 

. नागरिकांनी स्वेच्छेने अतिक्रमणे दूर करावीत व पुन्हा सरकारी जागांवर 


अतिक्रमणे करु नयेत. 


. नागरिकांनी कायदेशीर तरतुदी, नियम, अलिखित संकेत यांचे पालन 
करावे. 
‘ नागरिकांनी कायदे/नियम यांचे पालन करणे आवश्‍यक आहे. 


३. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची रचना - 


परिशिष्ट-अ कृपया पहावे . 


(सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय (खुद्द) ची रचना) 


Page 6 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 


४. कार्यपूर्तीचे वेळापत्रक 
परिशिष्ट ड 
अ.क्र वांचा तपशील सेवा पुरविणारे सक्षम । सेवा पैवा विहित मुदतीत न 
अधिकारी पुरविण्याची पुरविल्यास तक्रार 
विहित मुदत 
eae | २ ३ ४ षु 
| ठेकेदारांनी अवलंबावयाची 
ई-निविदा कार्यप्रणाली 
अ  । कंत्राटदार वर्ग ४ व yen | मुख्य अभियंता, ९० दिवस सचिव, 
नोंदणी व नुतनीकरण क्षेत्रिय कार्यालय सार्वजनिक बांधकाम 
विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
ब कंत्राटदार वर्ग ५, ५(आ,६ मुख्य अभियंता, 
आणि बेरोजगार अभियंताचे | अधिक्षक अभियंता ३० दिवस संबंधित प्रादेशिक 
नोंदणीकरण व मंजूर विभाग 
सहकारी संस्था वर्ग अ यांचे 
वर्गीकरण व नुतनीकरण 
क । कंत्राटदार वर्ग ७,८,९ आणि अधीक्षक अभियंता, 
मजूर कामगार सहकारी संबंधित मंडळ 
संस्था वर्ग ब॒ यांचे ।कार्यकारी अभियंता | ३० दिवस 
वर्मीकरण, इमारत देखभाल 
व स्थापत्य अभियांत्रिकी 
सहय्यकाची परीक्षा उत्तीर्ण 
झालेल्या उमेदवारांचे वर्ग ७ 
मध्ये नोंदणीकरण व 
नुतनीकरण 
२ रस्त्याच्या कडेला असलेल्या कार्यकारी ३० दिवस अधीक्षक अभियंता, 
इमारतीचा ना हरकत अभियंता संबंधित मंडळ 
परवाना 
३ पेट्रोल पंप आणि पेट्रोल | कार्यकारी अभियंता ६० दिवस उप सचिव, 
पंपाच्या पोहोच मार्गाचे सार्वजनिक बांधकाम 
शासन स्तरावर परीपूर्ण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रस्ताव प्राप्त झाल्यानंतर ना 
हरकत प्रमाणपत्र देण्यात 
येते. 
४ | RET ओलांडून जाणा-या ।१.मुरुळढ / माती/ | ३० दिवस १.मुरुळ /  माती/ 
वाहिन्यांसाठी ना हरकत | खडीचा रस्ता- उप खडीचा रस्ता- 
प्रमाणपत्र अभियंता कार्यकारी अभियंता 


Page 7 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 


२.डांबरी रस्ता/ २.डांबरी रस्ता/ 
पदपथ- कार्यकारी पदपथ- अधीक्षक 
अभियंता अभियंता 
३. कॉक्रीट रस्ता व ३. कॉक्रीट रस्ता व 
पदपथ- अधीक्षक पदपथ- मख्य 
अभियंता अभियंता 
५ _। विश्रामगृहांचे आरक्षणपत्र  । कार्यकारी अभियंता | ७ दिवस. अधीक्षक अभियंता, 
संबंधित मंडळ 
द सरकारी इमारतींचे "ना | कार्यकारी अभियंता १५ दिवस अधीक्षक अभियंता, 
उपलब्धता “प्रमाणपत्र संबंधित मंडळ 
७ रास्त भाडे / प्रमाणभाडे कार्यकारी अभियंता १५ दिवस अधीक्षक अभियंता, 
प्रमाणपत्र संबंधित मंडळ 
८ | इमारतीचे मूल्यनिश्चितीकरण | कार्यकारी अभियंता । ३० दिवस अधीक्षक अभियंता, 
संबंधित मंडळ 
९ पथ किनारावर्ती नियमांच्या कार्यकारी अभियंता | ३० दिवस अधीक्षक अभियंता 
अनुषंगाने परवानगी देणे 
। राष्ट्रीय महामार्गाच्या कडेला | कार्यकारी अभियंता ३० दिवस मुख्य अभियंता 
प्रस्तावित असलेल्या 
इमारतीस बांधकामाचा 
जोडरस्ता वगळून 
ना-हरकत परवाना 
| १ । राष्ट्रीय महामार्ग लगतच्या | कार्यकारी अभियंता ३० दिवस मुख्य अभियंता 
पेट्रोल पंप आणि खाजगी 
मालमत्ता यांचे पोहोच मार्गाचे 
ना-हरकत प्रमाणपत्र 
१२ । राष्ट्रीय महामार्ग ओलांडून | कार्यकारी अभियंता | ३० दिवस उप सचिव (रा.म.) 
बाजूने / भूमिगत सार्वजनिक बांधकाम 
वाहिन्यांसाठी ना-हरकत विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रमाणपत्र 
१३ । राष्ट्रीय महामार्ग लगत व | कार्यकारी अभियंता ३० दिवस उप सचिव (रा.म.) 
छेदून केबल वाहिन्या सार्वजनिक बांधकाम 
टाकण्याचे प्रस्ताव विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१४ । राष्ट्रीय महामार्गावरुन | कार्यकारी अभियंता ३० दिवस उप सचिव (रा.म.) 
ओव्हरहेड वाहिन्या सार्वजनिक बांधकाम 
टाकण्याचे प्रस्ताव विभाग, मंत्रालय, मुंबई 


Page 8 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 


१५ । राष्ट्रीय महामार्ग बाजूने/ | कार्यकारी अभियंता ४५ दिवस उप सचिव (रा.म.) 
छेदून कालवा २.५ मिटर सार्वजनिक बांधकाम 
क्रॉसिंगचे प्रस्ताव विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१६ | रस्त्यालगत दूरध्वनी केबल | १. प्रमुख राज्यमार्ग/ | go दिवस उप सचिव (रा.म,/ 
टाकण्याकरीता परवानगी | राज्यमार्ग /प्रमुख उप सचिव (रस्ते) 
मिळणेबाबत जिल्हा मार्ग- सार्वजनिक बांधकाम 

कार्यकारी अभियंता विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
२. राष्ट्रीय 

महामार्गाकरीता - 

संबंधित राष्ट्रीय 

महामार्ग विभागाचे 

कार्यकारी अभियंता 

३. इतर जिल्हा मार्ग/ 

ग्रामीण मार्ग/गाव 

रस्ते- संबंधित 

कार्यकारी अभियंता 

१७ | रस्त्यालगत पाणी / गॅस/ | कार्यकारी अभियंता । ४५ दिवस उप सचिव 
तरल द्रव्य पाईप लाईन (रा.म.)/(रस्ते)/ 
टाकण्याकरीता परवानगी (इमारती) 
मिळणेबाबत सार्वजनिक बांधकाम 

विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१८ । शोभिवंत व फुलझाडांच्या | संबंधित सहाय्यक | ३० दिवस संचाळक उपवने व 
रोपांचा पुरवठा करणे संचालक उपवने व उद्याने 

उद्याने 

१९ । शासकोय जमिनीवरील | मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ ४५ दिवस उप सचिव (इमारती) 
पुतळे व अर्धपुतळे याबाबतचे सार्वजनिक बांधकाम 
प्रस्ताव विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

२० | सरकारी निवासस्थान न ।कार्यकारी अभियंता | ७ दिवस अधीक्षक अभियंता, 
मिळण्याचे प्रमाणपत्र संबंधित मंडळ 
(अनुपलब्धता) 

२१ । सरकारी निवासस्थान कार्यकारी अभियंता | ७ दिवस अधीक्षक अभियंता, 
मिळण्याबाबतचे प्रतिक्षा यादी संबंधित मंडळ 
क्रमांक 

२२ | सरकारी निवासस्थानी कार्यकारी अभियंता | ३० दिवस अधीक्षक अभियंता, 
राहणाऱ्या निवृत कर्मचाऱ्यांच्या संबंधित मंडळ 
बाबतचे ना हरकत दाखले 

२३ | पथकर नाक्‍यावर पथकर दर | कार्यकारी अभियंता । प्रकल्प पूर्ण अधीक्षक अभियंता, 
व माहिती ain फलक झाल्यावर संबंधित मंडळ 
लावणे 


Page 9 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 


२४ ।कार,जीप ला पथकरातून | कार्यकारी अभियंता ।३ महिन्याचे | अवर सचिव 
सूट दिल्याने उद्योजकास आत 
द्यावयाचा मोबदला 

२५ । अपघात स्थळ घोषित | कार्यकारी अभियंता मुख्य अभियंता 
झाल्यानंतर- १) 3 महिने 
१)तात्पुरत्या सुधारणा २) १ वर्ष 
२)कायमस्वरुपी सुधारणा 

२६ । नागरिकांनी दिलेल्या ' सह सचिव (सं.नि) | ४५ दिवस सचिव (रस्ते/सचिव 
तक्रारीचे यथोचित उत्तर देणे (बांधकामे) 

२७ । सार्वजनिक बांधकाम | अधीक्षक अभियंता दर ३ महिन्यांनी | मुख्य अभियंता 
विभागाच्या निरनिराळया 
रस्ते व इमारती विषयक 
योजनांचा तपशील देणे 
q)BEAMS प्रणाली. 

२८ | रस्ते विकास | उप सचिव (रस्ते) ३ वर्ष सचिव (रस्ते) 
योजनांचाआढावा 

२९ | सार्वजनिक बांधकाम | उप सचिव (रस्ते) २४ महिने सचिव (रस्ते) 
विभागाच्या प्रकल्पांतर्गत | उप सचिव (इमारती) 
भूसंपादनाचा अँर्वार्ड घोषित | उप सचिव (खा.र.-१) 
झाल्यावर मोबदला देणे उप सचिव (खा.र.-२) 


पथकर वसूलची माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभाग/महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास 
महामंडळाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहे. 


५. शासकीयविश्रामगृह :- 


दिनांक २८/५/२०१५ च्या शासन निर्णयान्वये विश्रामगृहाचे आरक्षण करण्याकरीता 
प्राथम्यक्रम निश्चित करण्यात आला असून त्यानुसार उपलब्धतेनुसार विश्रामगृहातील कक्षबंध 
आरक्षित करण्यात येतात. सदर आरक्षण किमान सात दिवस अगोदर झासनाने विहीत केलेल्या 
HVA व दरानुसार करण्यात येते. सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या www.mahapwd.com या 
संकेतस्थळावर राज्यातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अखात्यारीतील विश्रामगृहांचे पत्ते व 
दूरध्वनी क्रमांक इ. माहिती उपलब्ध आहेत. 


विश्रामगृहाचे आरक्षण करण्याकरिता प्राथम्यक्रम 


१) महाराष्ट्राचे राज्यपाल 
२) राज्याचे मुख्यमंत्री 


३) विधानपरिषदेचे सभापती/ विधानसभेचे अध्यक्ष/ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती 


Page 10 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 


४) लोकआयुक्‍्त 
५) मा.मंत्री/ मा. विरोधी पक्षनेते, विधान परिषद व विधान सभा 
६) उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती 
७) विधान परिषदेचे उप सभापती/ विधान सभेचे उपाध्यक्ष 
८) मा. राज्यमंत्री 
९) विधान मंडळाच्या समित्यांचे सभासद 
१०) लोक प्रतिनिधी (खासदार/ आमदार) 
११ राज्य झासनाचे शासकीय कामकाजानिमित्त दौ-यावर असणारे अधिकारी/ कर्मचारी 
१२) केंद्र शासनाचे शासकीय कामकाजानिमित्त दौ-यावर असणारे अधिकारी/ कर्मचारी 
१३) राज्य झासनाचे कामावर नसतांना येणारे अधिकारी/ कर्मचारी 
१४) इतर राज्य शासनाचे शासकीय कामकाजानिमित्त दौ-यावर असणारे अधिकारी/ कर्मचारी 
१५) माजी खासदार/ आमदार/ स्वातंत्र्य संग्राम सेनानी/ राज्य शासनाचे सेवानिवृत्त अधिकारी/ 
कर्मचारी 
१६) अधिस्विकृत पत्रकार/डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर दलित मित्र/लोकशाहीर अण्णाभाऊ साठे 
(राज्य शासन पुरस्कार प्राप्त) वअपंग गुणवंत कामगार (राज्य/केंद्र शासन पुरस्कार प्राप्त) 
आदिवासी सेवक पुरस्कार प्राप्त Aa अर्जुन, राजीव गांधी खेलरत्न पुरस्कार, ध्यानचंद 
पुरस्कार, शिवछत्रपती पुरस्कार्थी (फक्त खेळाडू), हिंद केसरी, रुस्तम-ए हिंद भारत केसरी व महान 
भारत केसरी हे किताब प्राप्त खेळाडू 
१७) खाजगी व्यक्‍ती 


ष्-- ~~ ~~ ~~ ष्य“ ~— 


(सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा शासन निर्णय क्रमांक आरक्षण-२०१५/ प्र.क्र.२६/ मि.व्य-२, 
दि.२८/५/२०१५ व क्र.आरक्षण-२००९/प्र.क्र.८०/ मि.व्य-२, दिनांक १८/१/२०१० नुसार) 


६. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची बाब निहाय अंदाजपत्रकीय तरतूद, 
झालेला खर्च व वाढीव खर्चाबाबतची माहिती- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या अंतर्गत येणारे कार्यक्रम वा योजना याबाबत 
मागील तीन वर्षाची बाबनिहाय अंदाजपत्रकीय तरतूद, झालेला खर्च व वाढीव खर्चाबाबतची 
माहिती या विभागाच्या कार्यक्रम अंदाजपत्रक या पुस्तिकेत उपलब्ध असून सदर 
प्रकाशनाची पीडीएफ (PDF File) SIT विभागाच्या संकेतस्थळावर उपलब्ध करुन 
देण्यात येत आहे. सद्य:वर्षात नागरिकांना वरील विषयाबाबतची माहिती हवी असल्यास या 
विभागाच्या अर्थ-४ कार्यासनाकडून कार्यक्रम अंदाजपत्रक प्रकाशनाची प्रत उपलब्ध करुन 
देण्यात येईल. 

तसेच सार्वजनिक बांधकाम विभागाची अर्थसंकल्प विषयक इत्यंभूत माहिती 
ऑनलाईल BEAMS प्रणालीवर जनतेला उपलब्ध असून त्याची लिंक 
httos://beams.mahakosh.gov.in अशी आहे. 


Page 11 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 


७. व्हिजन डॉक्युमेंट २०३० अंतर्गत विभागाची माहिती- 


VISION 2030 for Public Works Department (Roads). 


1. 


Connect all Districts headquarters with neighbouring districts 
by four lane road. Out of 3000 km of roads 610 kms will be 
completed. 

Building of Nagpur - Mumbai Super Communication 

Expressway 

Connect Taluka places to District headquarters by two lane 
roads. 

Provide Ring roads to all Districts headquarters. Out of 3000 
kms 2000 kms will be completed. 

Provide By-Pass roads to all Taluka Headquarters. Out of 

5000 kms 2000 kms will be completed. 

Maintenance of Road Network of 88250 Kms. 


VISION 2030 (Buildings). 


a. 


2) 


To construct Central Administrative Buildings at each District 
and Taluka places in Maharashtra. The target of 123 
Administrative buildings is to be achieved by year 2030. 


To construct all the new buildings on GREEN buildings concept 
and adoption of GREEN buildings norms. 


3) To retrofit all the existing buildings as per GREEN building 


norms as per availability of resources. 


4) To implement Energy Conservation Building Code (ECBC) 


norms for all the buildings in phases. 


5) To adopt new innovations and latest technology for the 


construction norms. 


Page 12 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 


८. शासकीय सेवा-सुविधा देण्यासाठी शहपथपत्राऐवजी स्वयंघोषणापत्रव 
कागदपत्रांच्या साक्षंकित प्रतीऐवजी कागदपत्रांच्या स्वयंसाक्षांकित प्रती 
स्विकारणे- 


सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कंत्राट करारातील रु.५००/- स्टॅम्प पेपरवरील 
कायदेशीर प्रमाणपत्र वगळता, अन्य बाबींसाठी स्वसाक्षांकीत कागदपत्रे स्वीकारले जातील. 
सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या सर्व कंत्राटांमध्ये ७/७ (केंद्रीय दक्षता आयोग) नुसार 
integrity pact समाविष्ट केला असून, सार्वजनिक बांधकाम विभाग भ्रष्टाचार प्रतिबंधक 
नियमास बांधील आहे. 


९. गाऱ्हाण्यांचे निराकरण सनदेचा आढावा व जनसामान्यांकडून सूचना 


कार्यपूर्तीस होणारा विलंब वा विभागाबाबत अन्य काही गाऱ्हाणी अथवा काही 
कामाबाबत तक्रारी असतील तर, त्यासाठी मंत्रालय स्तरावर (सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
(खुद्द) सह सचिव (सं.नि.), सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांचेकडे तक्रार नोंदविण्यात यावी. 
अज्ञा गाऱ्हाणी/तक्रारींचे निराकरण त्यांचेकडून ४५ दिवसाच्या आत करण्यात येऊन, 
यथोचित उत्तर तक्रारदारास देण्यात येईल. 


१०. नागरिकांच्या सनदेचा तसेच जनसामान्यांकडून प्राप्त सूचनांचा 
आढावा/ सिंहावलोकन. 


या नागरिकांच्या सनदेच्या उपयुक्ततेबाबतचा तथा परिणामकारकतेचा तसेच 
जनसामान्यांकडून प्राप्त सूचनांचा आढावा अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव (सा.बां) 
यांचेकडून दर ६ महिन्यांनी घेण्यात येईल व त्यानुसार यथोचित बदल करण्यात येतील. 


KKEKEKKKKKKKKKKE 


Page 13 of 22 


सचिव (बांधकामे) 


X 


मा.मंत्री (सार्वजनिक बांधकाम)/मा. मंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) | 


की... 


[ _मा. राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम/मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) | राज्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम/मा. राज्यमंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) | 


| (ae er wi (wc मुख्य सचिव (सा.बां.)/प्रधान सचिव(सा.बां.) | 


4 


4 


सचिव(रस्ते) 


गा 


उप सचिव (खा.र.१) ] | उप सचिव (इमारती) 


<—— 


अवर सचिव (खा.र.१) 


अवर सचिव (इमारती) 


4 - र 
कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी 
(रस्ते-८) (इमारती-१) 


अवर सचिव (मि.व्य.) 
क जी नस्ली >>> बय 


कार्यासन अधिकारी 
(मि.व्य.२) 


मुख्य अभियंता व सह सचिव उप सचिव (खा.र.२) उप सचिव (रस्ते) उप सचिव (रा.म) 


= 


उप सचिव (आस्था.) 


सह/उप सचिव (सेवा) 


आं.वि.स व सह/उप सचिव सह/उप सचिव (सं.नि.) 
डु 


/ >) 
कार्यासन अधिकारी 
(इमारती-२) 


कार्यासन अधिकारी 
(इमारती-३) 


कार्यासन अधिकारी 
(मि.व्य.२) 


कार्यासन अधिकारी 
(मि.व्य.३) 


टिप: 
खा.र.-खाजगीकरणांतर्गत रस्ते 
मि.व्य.-मिळकत व्यवस्थापन 


रा 
सं 
आं.वि.स.-आंतरवित्तीय सल्लागार 


.म.-राष्ट्रीय महामार्ग 
.नि § संवर्ग नियंत्रण 


4 
अवर सचिव (मुंबई रस्ते) j अवर सचिव (खा.र.२) अवर सचिव (नियोजन) अवर सचिव (रा.म.) अवर सचिव (प्रशासन) अवर सचिव (अर्थ) अवर सचिव (सं.नि.) 
“ >) (— >) > ‘4 ण >) 
कार्यासन अधिकारी | |.) कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी 
(रस्ते-६) (र्स्ते-९) (नियोजन-१,१अ) (रा.म.-१) (सेवा-३) लशा.२) (अर्थ-१) (आस्था १) 
>) 
( कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी ( कार्यासन अधिकारी ) कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी 
(र्स्ते-७) (रस्ते-९-अ) (नियोजन-२) (रा.म.-२) (सेवा-ड) ाशा.३) ia (अर्थ-२) (आस्या ३) 
>) >) (न >) कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी 
कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी र कार्यासन अधिका कार्यासन अधिका 
(नियोजन-३) (यं.बा.व सा.कक्ष) (आस्थापना-२) (नोंदणी व निंदण) (अर्थ-३) (रो.आ.१) 
>) >) / > >) 
कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी 
(नियोजन-४) (संगणक कक्ष) ) (प्रशासन-४) (सेवा-१) डि (प्रशा-५) (रो.आ. २) 
( मुख्य आरेखक am कार्यासन अधिकारी | कार्यासन अधिकारी ) उप संचालक कार्यासन अधिकारी 
अवर सचिव (र्ते) (रेखाचित्रण) (रोख) (सेवा-२) ad (लेखापरीक्षा) (प्रशा १) 
कार्यासन अधिकारी 
——— ) 
(स्स्ते-१) अवर सचिव 7 |! शात त आते 
(विभागीय चौकशी) 
डाळळब [NA arian) 
कार्यासन अधिकारी 
(रस्ते-२) कार्यासन अधिकारी कार्यासन अधिकारी 
(सेवा-६अ) व्ष (अर्थ-५) 
कार्यासन अधिकारी 
लायन 
(रस्ते-३) कार्यासन अधिकारी ai कार्यासन 
(सेवा-६ब) अधिकारी (लेखा 
कार्यासन अधिकारी 
(रस्ते-४) कार्यासन अधिकारी 
(सेवा-६क) 


कार्यासन अधिकारी 
(रस्ते-४-अ) 


कार्यासन अधिकारी 
(रस्ते-५) 


कार्यासन अधिकारी 
डु 


Page 14 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 


परिशिष्ट-ब 


केंद्र शासनाचा माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ 


सार्वजनिक बांधकाम विभाग मंत्रालय (Be) मधील जन माहिती अधिकारी / प्रथम 
माहिती अधिकारी/ सहायक जन माहिती अधिकारी यांची यादी, त्यांची नावे, पदनामे, 


त्यांच्याकडे सोपविण्यात आलेले विषय, त्यांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक, कार्यालयीन दूरध्वनी 


क्रमांक आणि ई-मेल अँड्रेस याबाबतची माहिती. 


विषय सहाय्यक शासकीय माहिती शासकीय माहिती अपिलिय प्राधिकारी यांचे 
अधिकारी यांचे नांव, पदनाम | अधिकारी यांचे पदनाम, | पदनाम कार्यालयीन पत्ता 
कार्यालय क्रमांक दूरध्वनी कार्यालयीन पत्ता व व दूरध्वनी क्रमांक 
क्रमांक व भ्रमण ध्वनी क्रमांक दूरध्वनी क्रमांक 
२ ३ — sis षु 
इमारतीविषयक बाबी, 


कंत्राटदारांची नोंदणी 
q इमारतीविषयक 
प्रशासकीय मान्यता, 
शासकीय विश्रामगृहे 
(सा.बां.विभागाच्या 
अधिपत्याखालील) 
सा.बां. विभागाच्या 
अधिपत्याखालील 
जागा यांच्याशी 
संबंधित fond 
व्यवस्थापन विषयक 
बाबी. 


कक्ष अधिकारी-इमारती-१ 


कार्यकारी अभियंता तथा 


२२८२१४९४ अवर सचिव (इमा.) 
२२०२५०५७ 

उप अभियंता तथा कक्ष usbld .ewd@maharasht 

अधिकारी- इमारती-२ ra.gov.in 

२२८२१४९४ 

इमारती-३ 

२२८२१४९४ 

कक्ष अधिकारी- मिव्य-१ अवर सचिव (मिव्य,) 

२२०४७६३७ २२०२५०५७ 


कक्ष अधिकारी - मिव्य-२ 
२२०२५०५७ 


कक्ष अधिकारी - मिव्य-३ 
२२८२१४९४ 


usem.pwd@maharasht 
ra.gov.in 


अधीक्षक अभियंता तथा 
उपसचिव (इमा.) 
२२८२६९२२ 
dsbld.pwd@maharasht 
ra.gov.in 


रस्ते, पूढळ व 
अनुषंगिक बाबी कक्ष अधिकारी-रस्ते-१  । कार्यकारी अभियंता तथा | अधीक्षक अभियंता तथा 
२२०४७६३३ अवर सचिव (रस्ते), उपसचिव (रस्ते), 
२२०२४७३७ २२०२३००१ 


कक्ष अधिकारी- रस्ते-२ 
२२८२०१५९ 


कक्ष अधिकारी- रस्ते-३ 
२२०४७६२३७ 


usrd.owd@maharashtr 
a.gov.in 


dsrd.pwd@maharashir 
a.gov.in 


Page 15 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 


कक्ष अधिकारी-नियोजन-४ 
२२०२६१३२ 


अ. विषय सहाय्यक शासकीय माहिती शासकीय माहिती अपिलिय प्राधिकारी यांचे 
क्र. अधिकारी यांचे नांव, पदनाम | अधिकारी यांचे पदनाम, | पदनाम कार्यालयीन पत्ता 
कार्यालय क्रमांक दूरध्वनी कार्यालयीन पत्ता व व दूरध्वनी क्रमांक 
क्रमांक व भ्रमण ध्वनी क्रमांक दूरध्वनी क्रमांक 
a 2 3 Le 4 
कक्ष अधिकारी- रस्ते-४ 
२२८२०१५९ 
कक्ष अधिकारी-रस्ते-४-अ कार्यकारी अभियंता तथा 
२२०४७६३७ अवर सचिव (रस्ते) 
२२०२४७३७ 
usbld.pwd@maharasht 
उप अभियंता तथा कक्ष | ra.gov.in 
अधिकारी-रस्ते-५ 
२२०४७५७६३७ 
मुंबईतील रस्ते, पूल व | कक्ष अधिकारी- रस्ते-६ कार्यकारी अभियंता तथा उप सचिव (रस्ते) 
अनुषंगिक बाबी २२०४७६३३ अवर सचिव (मुंबई रस्ते) | २२०२३००१ 
२२०२७६३६ dsrd.owd@maharashtr 
कक्ष अधिकारी- रस्ते-७ usmr.pwd@maharashtr | a.gov.in 
२२०४५५४५. a.gov.in 
३ | नवीन Reo पुलांच्या | कक्ष अधिकारी-नियोजन-१ 
बांधकामाचा २२०४७६३३ अवर सचिव (नियोजन), । अधीक्षक अभियंता तथा उप 
अर्थसंकल्पात २२०२०२६६ सचिव (रस्ते), २२०२३००१ 
समावेश करणे, कक्ष अधिकारी-नियोजन १-अ uspIn.pwd@maharasht | dsrd.pwd@maharashtr 
प्रशासकीय मान्यता, | २२०४७६२२ ra.gov.in a.gov.in 
प्रगती sears व | नियोजन-२ 
सांख्यिकीविषयक २२०४५८५४६५ 
बाबी. उप अभियंता तथा कक्ष 
अधिकारी-नियोजन-३ 
२२०४५५४५ 


४ । राष्ट्रीय महामार्गाशी 
संबंधित बाबी, 
सुधारित प्रशासकीय 


रेखाचित्रश्ञाखा 


कार्यकारी अभियंता तथा 
अवर सचिव (रा.म,, 


अधीक्षक अभियंता 
उपसचिव RIA), 


२२७९३०२३४ 


२२०२३०९५ 


तथा] 


Page 16 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 


अ. विषय सहाय्यक शासकीय माहिती शासकीय माहिती अपिलिय प्राधिकारी यांचे 
क्र. अधिकारी यांचे नांव, पदनाम | अधिकारी यांचे पदनाम, | पदनाम कार्यालयीन पत्ता 
कार्यालय क्रमांक दूरध्वनी कार्यालयीन पत्ता व व दूरध्वनी क्रमांक 
क्रमांक व भ्रमण ध्वनी क्रमांक दूरध्वनी क्रमांक 
a Q 3 1 ७ | षु 
मान्यतेच्या बाबी व usnh.pwd@maharashtr | dsnh.pwd@maharashtr 
संगणकीकरणाच्या उप अभियंता तथा कक्ष | a.gov.in a.gov.in 
बाबी. अधिकारी - रा. म.१ 
२२२८२४१७३ 
उप अभियंता तथा कक्ष 
अधिकारी - रा. म.२ 
22228903 
कक्ष अधिकारी- यं.बां.सा. 
२२०२५५४५ 
3 | खाजगीकरणाशी 


संबंधित धोरणात्मक | उप अभियंता तथा कक्ष । कार्यकारी अभियंता तथा अधीक्षक अभियंता तथा 

बाबी व शासनामार्फत | अधिकारी - रस्ते-८ अवर सचिव (खा.र.१) उपसचिव (खा.र.१), 

खाजगीकरणातून २२८२५३५१ २२०२३२५२ २२८२५३५१ 

करण्यात येणारी कामे uspr9.owd@maharasht | dspr9.owd@maharasht 

व इतर अनुषंगिक ra.gov.in ra.gov.in 

बाबी. उप अभियंता तथा कक्ष | कार्यकारी अभियंता तथा| अधीक्षक अभियंता तथा उप 
अधिकारी - रस्ते-९ अवर सचिव (खा.र.२) सचिव (खा.र.२) 
२२८२५३५१ २२०२७६१८ २२०२८२१९ 
उप अभियंता तथा wer Pe Gaia eee ene 
अधिकारी-रस्ते-९अ ra.gov.in ra.gov.in 
22023242 

ran) कक्ष अधिकारी-आस्था.-१ अ.स.(सं.नि.) सह सचिव (सं.नि.) 

ः्थापनेवरील व वर्ग- | २२०४७६१२ २२०४०९७८ २२०२९७०६ 

toy uscr.pwd@maharashtr | jscr.owd@maharashtra 

य कर्मचा-यांच्या | कक्ष अधिकारी -आस्था- ३ a.gov.in .gov.in 

ःथापनाविषयक २२०४०९७८ 

बाबी, वर्ग-१,२ व ३ | कक्ष अधिकारी प्रज्ञा १ 

मधी २२०४०९८९ 

अधिकारी/कर्मचा-यांचे | कक्ष अधिकारी _ रोआ_१ 

? 060 
sue ds 7 २२०४०९८९ 


Page 17 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 


कक्ष अधिकारी -सेवा-६(ड) 
२२२०४७६२३५ 


अ. विषय सहाय्यक शासकीय माहिती शासकीय माहिती अपिलिय प्राधिकारी यांचे 
क्र. अधिकारी यांचे नांव, पदनाम | अधिकारी यांचे पदनाम, | पदनाम कार्यालयीन पत्ता 
कार्यालय क्रमांक दूरध्वनी कार्यालयीन पत्ता व व दूरध्वनी क्रमांक 
क्रमांक व भ्रमण ध्वनी क्रमांक दूरध्वनी क्रमांक 
a 2 3 Le 4 
आस्थापनाविषयक कक्ष अधिकारी - रोआ-२ 
बाबी, पदे निर्माण | २२०४०९८९ 
करणे, पदांना 
मुदतवाढ देणे, 
आकृतीबंध, शाखा 
अभियंता पदावरील 
पदोन्नत्या, तांत्रिक 
संवर्गातील Vardar 
नियम, दूरध्वनी 
इत्यादि. 
कार्यकारी अभियंता तथा 
कक्ष अधिकारी-संगणक कक्ष | अवर सचिव 
२२८२१४९४ (रा.म.),२२७९३०३४ 
७ । क्षेत्रिय 
आस्थापनेवरील वर्ग- | कक्ष अधिकारी - सेवा-३ अवर सचिव (आस्था), उपसचिव (आस्था.) 
३ च्या तांत्रिक व | २२०२६१३२ २२०२९८२४ २२८२५०४६ 
अतांत्रिक कर्मचा- | कक्ष अधिकारी - सेवा-४ usest.pwd@ dsest.pwd@maharasht 
यांच्या सेवा व | २२०४०९८९ maharashtra.gov.in ra.gov.in 
आस्थापनाविषयक 
बाबी, क्षेत्रिय | कक्ष अधिकारी 8 प्रशा-४ 
स्तरावरील स्थापत्य | २२७९३३९१ 
अभियांत्रिकी सहायक | कक्ष अधिकारी § आस्था-२ 
q बिगर तांत्रिक | २२०४०९८९ 
संवर्गातील सेवाप्रवेश | कक्ष अधिकारी- रोखशाखा 
नियम व | २२८२०१५९ 
सेवानिवृत्तीविषयक 
बाबी. 
८ | क्षेत्रिय कक्ष अधिकारी-सेवा-६(अ।.. । अवर सचिव (वि.चौ., सह सचिव (सेवा), 
आस्थापनेवरील २२०४७६३५ २२०२९८२५ २२०४६९५० 
कर्मचारी / अधिकारी | कक्ष अधिकारी -सेवा-६(ब). | usde.pwd@maharashtr | dsser.owd@maharasht 
यांच्या विभागीय | २२०४७६३५ a.gov.in ra.gov.in 
चौकशा, कक्ष अधिकारी-सेवा-६(क). 
२२०४५७६२३५ 


Page 18 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 


विषय सहाय्यक शासकीय माहिती शासकीय माहिती अपिलिय प्राधिकारी यांचे 
अधिकारी यांचे नांव, पदनाम | अधिकारी यांचे पदनाम, | पदनाम कार्यालयीन पत्ता 
कार्यालय क्रमांक दूरध्वनी कार्यालयीन पत्ता व व दूरध्वनी क्रमांक 
क्रमांक व भ्रमण ध्वनी क्रमांक दूरध्वनी क्रमांक 
२ ३ शाा षु 

वर्ग-१ व वर्ग-२ मधील | कक्ष अधिकारी -सेवा-१ अवर सचिव (सेवा), सह सचिव (सेवा), 

अधिका-यांच्या २२०४७६३४ २२८१४९७१ २२०४६९५० 

सेवाविषयक बाबी. कक्ष अधिकारी- सेवा-२ usadmin.pwd@mahara | dsser.owd@maharasht 
२२०४७६३४ shtra.gov.in ra.gov.in 

मंत्रालयातील कक्ष अधिकारी-प्रजा-२ अवर सचिव (प्रशा,), 

अतांत्रिक अधिकारी | २२८१४९७१ २२८१४९७१ 


/ कर्मचारी यांच्या 


कक्ष अधिकारी - प्रज्ञा-२ 


usadmin.pwd@mahara 


आस्थापना व | २२८१४९७१ shtra.gov.in 
सेवाविषयक बाबी, | कक्ष अधिकारी 
नोंदणी शाखेशी | (नोंदणी/निंदण शाखा) 
संबंधित बाबी व इतर | २२७९३२७० 
संकीर्ण बाबी. 
अर्थसंकल्पीय कक्ष अधिकारी/अर्थ-१ अवर सचिव =e), आं.वि.स. व सह सचिव 
तरतुदीसंबंधातील २२०२५०९६. २२०२५०९६ २२०२००८२ 
बाबी. कक्ष अधिकारी - अर्थ-२ usbud.owd@maharash | dsifa.owd@maharashtra 
२२०२५०९६ tra.gov.in -gov.in 
कक्ष अधिकारी - अर्थ-३ 
२२०४७६१२ 
कक्ष अधिकारी - प्रश्ञा-५ उपसचिव (रस्ते), 
२२०४७६३४ २२०२३००१ 
dsrd.pwd@maharashtr 
a.gov.in 
लेखा परिक्षण 
विषयक बाबी कक्ष अधिकारी - अर्थ-४ उपसंचालक (लेखा) आं.वि.स. व सह सचिव 
२२०४७६३७ २२८२४१७३ २२०२००८२ 


कक्ष अधिकारी - अर्थ-५ 
२२०२६१३२ 


कक्ष अधिकारी - लेखापरीक्षा 
२२०४७६१८ 


soaa.pwd@maharashtr 
a.gov.in 


dsifa.pwd@maharashtra 
.gov.in 


Page 19 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 


परिशिष्ट - क 


वृक्ष तक्ता (क्षेत्रीय संघटना) 


मा. मंत्री (सा.बां.) 
मा. राज्यमंत्री (सा. बां.) 


अपर मुख्य सचिव/ 
प्रधान सचिव (सा.बां.) 


सचिव (रस्ते) / सचिव (बांधकामे) 


अ-स्थापत्य 
मुख्य अभियंता 
मुंबई पुणे नाशिक प्रादेशिक | औरंगाबाद | नागपूर अमरावती कोकण राष्ट्रीय 
प्रादेशिक | प्रादेशिक | विभाग प्रादेशिक | प्रादेशिक | प्रादेशिक विभाग महामार्ग, 
विभाग विभाग विभाग विभाग विभाग नवी मुंबई. 
धीक्षक अभियंता 
निक बांधकाम | विशेष प्रकल्प मंडळ | किनारी अभियंता मंडळ | दक्षता व गुणनियंत्रण | संकल्पचित्र मंडळ 
मंडळ मंडळ 
र्यकारी अभियंता 
सार्वजनिक बांधकाम । विशेष प्रकल्प | मार्ग प्रकल्प विभाग । दक्षता व | जिल्हा 
विभाग विभाग गुणनियंत्रण परिषद/संकल्पचित्र/ 
विभाग किनारी (सा.बां.) विभाग 
सहायक कार्यकारी सहायक अभियंता, श्रेणी-1 | उप विभागीय उप विभागीय 
अभियंता (AEE) (AE 1) अभियंता (SDE) | अधिकारी(500) 


कनिष्ठ अभियंता (JE) 


शाखा अभियंता (Sectional 
Engineer) 


टीप :- प्रादेशिक क्षेत्रीय संघटनेच्या रचेनचा विस्तृत तक्ता क्षेत्रीय कार्यालयाच्या नागरिकांच्या सनदेमध्ये स्वतंत्रपणे 


उपलब्ध होईल. 


Page 20 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः नासद २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशासन-३ 


ब -- विद्युत 


मुख्य अभियंता (विद्युत) 


अधीक्षक अभियंता (विद्युत) 


कार्यकारी अभियंता (विद्युत) 


उप अभियंता (विद्युत) 


कनिष्ठ अभियंता (विद्युत) 


क - वास्तुशास्त्रज्ञ 


मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 


उप मुख्य वास्तुशास्त्रज्ञ 


बरिष्ठ वास्तुशास्त्रज्ञ 


वास्तुशास्त्रज्ञ 


कनिष्ठ वास्तुझशास््रज्ञ/वास्तुशास्त्रीय सहाय्यक 


ड - उपवने व उद्याने 


संचालक, उपवने व उद्याने 


सहाय्यक संचालक, उपवने व उद्याने 


इ-यांत्रिकी विभाग 


धोक्षक अभियंता(यांत्रिकी) 


कार्यकारी अभियंता (यांत्रिको) 


उप अभियंता (यांत्रिको) 
कनिष्ठ अभियंता (यांत्रिकी) 


Page 21 of 22 


शासन निर्णय क्रमांकः ARTE २०१७/प्र.क्र.१०/२०१७/प्रशञासन-३ 


परिशिष्ट-इ 


विभागप्रमुख व क्षेत्रिय प्रादेशिक विभाग प्रमुख यांचे दूरध्वनी क्रमांक 


अ.क्र अधिकारी/ कार्यालयाचे नांव कार्यालयीन दूरध्वनी क्रमांक 
| a | अपर मुख्य सचिव, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (०२२) २२०२६६१२ 
२ | ura we) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (022)  २२०२०१४९/२२०४७४४६ 
(फॅक्स) 
३ सचिव (बांधकामे) सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई (०२२) २२०२४८००/२२०२४८७१ 
४ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक प्रादेशिक बांधकाम विभाग, मुंबई (०२२) २२०७१५९४, २२०७८५११, 
२२०७२९९७ 
५ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक प्रादेशिक बांधकाम विभाग, पुणे (०२०) २६१२४५४०,२६१२४२९५ 
६ ।मुख्य अभियंता, सार्वजनिक प्रादेशिक बांधकाम विभाग, नाशिक (०२५३) २५७४००१, २५७४५६३, 
२५७३०३१ 
७ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक प्रादेशिक बांधकाम विभाग, औरंगाबाद (०२४०) २३३१६१६, २३३१८१५, 
८ मुख्य अभियंता, सार्वजनिक प्रादेशिक बांधकाम विभाग, अमरावती (०७२१) २६६२८०७ 
९ ।मुख्य अभियंता, सार्वजनिक प्रादेशिक बांधकाम विभाग, नागपूर ।(०७१२) २५६५८४० 
| 90 | o मुख्य अभियंता (विद्युत), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई (०२२) २२०१३४१५/१६/१७ 
ae १ मुख्य अभियंता (राष्ट्रीय महामार्ग), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, | (022) 2498303, 
मुंबई २७५७४२७२ 
१२ मुख्य अभियंता (विशेष प्रकल्प), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई (०२२) २२०७२५१०, 
२२०१८२८५ 
१३ मुख्यवास्तुशास््रज्ञ, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई (०२२) २०७८४३७, २०७८६३७, 
२०७८८६३, 
१४ ।संचालक, उपवने व उद्याने, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई ।(०२२) २२०२७५८१ 
१५ अधीक्षक अभियंता (यांत्रिकी), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मुंबई '(०२२)-२७५७१३६३ 
१६ अधीक्षक अभियंता (दक्षता पथक मंडळ), सार्वजनिक बांधकाम (०२२) २७५७११६४ 


विभाग, मुंबई 


Page 22 of 22 


